एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजने अंतर्गत 
अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात 
रुपांतर करणेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.२००/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, 3 रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ मार्च, २०२४ 


संदर्भ-१) महिला व बाळ विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०२३ /प्र.क्र.२००/का.०६, 
दिनांक १०.०७.२०२३ 
२) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१६ /प्र.क्र.९७ (भाग-२)/का.०६, 
दिनांक १४.२.२०२४ 


शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “आदर्ठा 


अंगणवाडी योजना” या राज्य योजनेअंतर्गत संदर्भाधीन दिनांक १४.२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या 
अनुषंगाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पुरवठा झालेल्या “स्मार्ट अंगणवाडी किट”ची देयके अदा 
करण्याकरीता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक १ मधील Geary / उद्दिष्टांकरिता रकाना क्रमांक ४ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये ३८.०० कोटी (अक्षरी रुपये अडतीस कोटी फ़क्त) इतका निधी या शासन 
निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष सुधारित अंदाज | यापुवी वितरित | या आदेशान्वये वितरीत 
२०२३-२४ तरतुद करण्यात येत असलेला 
निधी 
We ae ee २ ३ PB 

223§- पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१- विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(१३) आदर्श अंगणवाडी प्रकल्प, 
(१३)(०१) आदर्श अंगणवाडी योजना (कार्यक्रम) 
(२२३६ २१२८) 
३१- सहायक अनुदाने(वेतनेतर) ६३००.०० २४३.८१०८७ ३८००.०० 


२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी नियोजन विभाग व वित्त विभागांनी 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकार नियम यांचे काटेकोरपणे 
पालन करुन विहीत कार्यपध्दतीनुसार सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९९/व्यय-६/२०२४, दि. २६.३.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.२००/का.६ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३२७१५५५४४७४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
5 U N | L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b72115bc62ef920 
D E O R A O 6ece42981aab126657128d7cadca447533, 
postalCode=400032, st=Maharashtra 
serial }et=778B75C2C14BADBE6832D776 


O1CF: A7979B907650965C83919DBA7DC 
45807, cn=SUNIL DEORAO SARDAR 
Date: 2024.03.28 11:39:22 +05'30° 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 

मा. मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 


) 
) 
) 
) 
) wd विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
) 
) 
) 
) 


AY 


Cc ww 


Cc 


4 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद, 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 

११) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई, 

१२) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 


mm 


9 


wan 


१३) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


